भारतीय पोलीस सेवेतील तसेच राज्य पोलीस 
सेवेतील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१५१६/प्र.क्र.१६१/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: २२ एप्रिल, २०१६ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधीळ कलम २२न(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 


बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नाव सध्याची पदस्थापना । बदलीनंतरची पदस्थापना 
| श्री. मारुती कराडे | अपर पोलीस अधीक्षक, । पोलीस उप आयुक्त, नागरी हक्‍क 
आंबेजोगाई, जि. बीड संरक्षण, ठाणे 
२ | ata. पी. होवाळे, । पोलीस उप आयुक्त, पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ - ५, 
भा.पो.से. नागरी हक्‍क संरक्षण, ठाणे शहर (दि.३१.०५.२०१६ रोजी 
ठाणे सेवानिवृत्तीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 
३ | ae यु. जाधव, | पोलीस उप आयुक्त, समादेशक, राज्य राखीव पोळीस 
परिमंडळ - ४, ठाणे हहर | बल, गट क्र. १३, नागपूर 
४ | ath. सुनील अपर पोलीस अधीक्षक, । पोळीस अधीक्षक, राज्य नागरी 
प्रतापराव बाबर अहेरी, जि. गडचिरोळी  । हक्क संरक्षण, पोलीस 
महासंचालक कार्यालय, मुंबई 
५ _ श्री. सुधीर हिरेमठ, | पोलीस उप आयुक्त, पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ - १, 
भा.पो.से. परिमंडळ - ४, पुणे हाहर॒ । पुणे हहर 
६ । श्री. लक्ष्मीकांत अपर पोलीस अधीक्षक, । पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई 
पाटील सांगली 
७ । श्रीमती कल्पना अपर पोलीस अधीक्षक, । पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ -४, 
बारवकर भंडारा पुणे शहर 
८ | श्री.संजय सुरगौडा | पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत । अपर पोळीस अधीक्षक, रायगड 
पाटील (दि.३०.०४.२०१६ रोजी सेवा- 
निवृत्तीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१५१६/प्र.क्र.१६१/पोल-१ 


सदर झासन SSSI महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०४२०१५५३५३३५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Charushila 


C h arus hil a Chandrakant Tambekar 


: CN = Charushila Chandrakant 
S= 


Chandrakant ‘Nanareshie, 0 = Government or 


Maharashtra, OU = Joint 


Tambekar i 


Date: 2016.04.22 15:57:40 +05'30' 


(चारुशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
१०.सह सचिव (आस्थापना), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.संबंधित अधिकारी. 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१३.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.निवड नस्ती, पोल-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


